शालेय पोषण आहार योजनेसाठी 
निधी वितरण (सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ मे, २०१९ 


वाचा:- 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१/०४/२०१९ 
२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-8/2098-Desk (MDM) दि.२९/०४/२०१९ 
प्रस्तावना :- 
शाळेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२९/०४/२०१९ च्या आदेशान्वये 


रु.२३१७६.७५ लक्ष निधी राज्य शासनास वितरीत केलेला आहे. सदर निधीपैकी केंद्र शासनाने सर्वसाधारण (General Head) 
लेखाशिर्षाखाली रु. १७३४०.८४ लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (SCSP) लेखाशिर्षाखाली रु. ३०६१.६५ लक्ष आणि 
आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) लेखाशिर्षाखाली रु. २७७४.२६ लक्ष इतका निधी वितरीत केला आहे. केंद्र शासनाने 
वितरीत केलेल्या सर्वसाधारण लेखाशिर्षाखालळील (General Head) केंद्र हिऱयाचा रु. १७३४०.८४ लक्ष निधी व या योजनेसाठी 
केंद्र : राज्य हिऱ्याचे प्रमाण विचारात घेता, राज्य हिस्सा म्हणून रु. ११३६४.४० लक्ष वितरीत होणे आवश्‍यक आहे. म्हणजेच 


केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून रु.२८७०५.२४ लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून खालीलप्रमाणे रु.२८७०५.२४ लक्ष (रुपये दोनशे 


सत्त्याऐंशी कोटी पाच लक्ष चोवीस हजार) निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
i मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, | रु. १११६१९.३९ लक्ष  । रु .१६५४०.८४ लक्ष 
०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (94) मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रात 
शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (केंद्र हिस्सा) (२२०२ ३८०६), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) 
२. | मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, | रु .६००००.०० लक्ष रु .१०७१४.४० लक्ष 
०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (राज्य हिस्सा) (२२०२ ३८१५), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर)” 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित तरतूद 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१- प्राथमिक शिक्षण, (०३) (०३), मुंबई 
महानगरपालिकेसाठी शाळेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा) (२२०२ 
३८२४), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


रु. ६९१७.६९ लक्ष 


रु .८०० लक्ष 


मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१- प्राथमिक शिक्षण, (०३) (०४, मुंबई 
महानगरपालिकेसाठी शालेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा) 
(२२०२ ३८३३), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


रु. ३०६१.७८ लक्ष 


रु. ६५० लक्ष 


एकूण 


रु. १८१५९८.८६ लक्ष 


रु. २८७०५.२४ लक्ष 


२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकास अनुसरुन निर्गमित करण्यात 


येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ५ ते १७ मधीळ अटींची तसेच, परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १३ 


मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. १२ नुसार केंद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त 


झाला असल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९८/अर्थोपाय, दिनांक 


०४/०५/२०१९ अन्वये fess sea. सदर निधीचा विनियोग वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ च्या 


परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२२१५२८२१२०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Suvarna 


Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
cation And Sports Department, postalCode=400032, 


st=Mi shtra, 
i 2,5.4.20=065279b98828b1456ad0d62a97fa45eee948af8abe 
Iddharth (त वाव याव 


Date: 2019.05.22 15:31:38 +05'30' 


(डॉ. सुवर्णा खरात) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
४)  सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
६ सर्वमा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


७ मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

८) मा. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) & आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११ शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५ , मुंबई/नागपूर 
१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१५ शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद (सर्व) 

१६) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) निवडनस्ती-एस.डी.३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


